RNI No. MAHBIL / 2009/ 31732 
Reg. No. MCS/172/ 2016-18 


JAN 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 
भाग चार - अ 


वर्ष २, अंक २८ ] 


गुरुवार 


ते 


शके १ ९ ३८ 


[ पृष्ठे १२ 


बुधवार , 

ऑक्टोबर २०-२६, २०१६ / आश्विन २८ - कार्तिक ४ , 

[किंमत : रुपये ९.०० ] 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 


Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya , 

Mumbai 400 032, dated the 5th October 2016 


NOTIFICATION 


HIGH COURT JUDGES ( SALARIES AND CONDITIONS OF SERVICE ) ACT, 1954 . 


No. MED. 6714/635/ CR. 79 / D - 4.- Whereas the Government of Maharashtra has, vide Order , 
dated the 31st July 2008 , issued in exercise of the powers conferred by sub -section ( 2 ) of section 23D 
of the High Court Judges (Salaries and Conditions of Service ) Act, 1954 (24 of 1954 ), and subject to 
such conditions and restrictions as the CentralGovernmentmay impose , framed the Maharashtra 
State retired High Court Judges (facilities of Medical Treatment ) Rules, 2008 ; 


And whereas, the facilities under the said rules are applicable only to a High Court Judge for 
the High Court of Judicature at Bombay and settled in the State of Maharashtra and his family 
members dependent upon him ; 


And whereas , it is expedient to amend the said rules to extend the said facilities also to a High 
Court Judge for the High Court of Judicature at Bombay , who is settled outside the State of 
Maharashtra , and his family members dependent upon him . 


Now , therefore, in exercixe of the powers conferred by sub -section ( 2 ) of section 23D of the High 
Court Judges ( Salaries and Conditions of Service ) Act, 1954 ( 24 of 1954 ),Government of Maharashtra , 


( १ ) 


भाग चार - अ -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २०-२६ , २०१६ / आश्विन २८ - कार्तिक ४ , शके १९ ३८ 


subject to such conditions and restrictions as the Central Government, may impose , hereby makes 
the following rules to amend the Maharashtra State retired High Court Judges (facilities for Medical 
Treatment) Rules , 2008, as follows, namely : 


1. These rules may be called the Maharashtra State retired High Court Judges (facilities 
for Medical Treatment ) (Amendment) Rules , 2016 . 


2. In rule 2 of the Maharashtra State retired High Court Judges (facilities for Medical 
Treatment) Rules , 2008 , in clause (a ), the words “ and settled in the State of Maharashtra 
shall be deleted . 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


N. J. JAMADAR , 
Principal Secretary and Remembrancer 

of Legal Affairs to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २०-२६, २०१६ / आश्विन २८ - कार्तिक ४, शके १९ ३८ 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १४ सप्टेंबर २०१६ 


आदेश 


भारतीय मुद्रांक अधिनियम, १८ ९९ . 

क्रमांक एमुशु. २०१६/ २३८६ / प्र.क्र. ६२६/ म-१.- महाराष्ट्र राज्यात लागू असल्याप्रमाणे भारतीय मुद्रांक अधिनियम , १८ ९९ ( १८ ९९ परि -२) 
च्या कलम ९ (१) ( ब ) अनुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे आदेश देत आहे की Bharti AXA 
Life Insurance Co. Ltd. यांनी उक्त अधिनियमातील कलम ५३ नुसार प्रत्येक पावत्यांकरिता एकत्रितरित्या भरलेली मुद्रांक शुल्क रक्कम 
रुपये १,००,००० ( रुपये एक लाख फक्त ) खाली दर्शविलेल्या अटीस अधीन राहून एकत्रित मुद्रांक शुल्क म्हणून स्वीकारण्यास या आदेशान्वये 
मान्यता देण्यात येत आहे . 

१ . वरील पावत्यांचा वापर दिनांक २५ ऑगस्ट २०१६ ते ३१ मार्च २०१७ या कालावधी करिताच करता येईल . 

२ . उक्त कालावधीत दिलेल्या पावत्यांची संख्या वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा कमी असली तरी त्यासाठी भरलेले मुद्रांक शुल्क परत 
करण्यात येणार नाही. 

३ . उक्त कालावधीत वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा अधिक पावत्या द्यावयाच्या असल्यास जास्तीच्या प्रत्येक पावतीवर आवश्यक 
महसूल मुद्रांक लावण्यात यावा. 

प्रत्येक महिन्यात वापरलेल्या पावत्यांचा हिशोब दुसऱ्या महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत प्रधान मुद्रांक कार्यालय , मुंबई यांच्याकडे दिला 
पाहिजे . 


४ . 


५ . 


यामध्ये स्थावर मालमत्तेच्या हस्तांतरणाचा समावेश नाही . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


प्रितमकुमार जावळे , 
कार्यासन अधिकारी. 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २०-२६ , २०१६ / आश्विन २८ - कार्तिक ४, शके १९ ३८ 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ९ सप्टेंबर २०१६ 


आदेश 


भारतीय मुद्रांक अधिनियम, १८ ९९. 

क्रमांक एमुशु. २०१६ / २३८७ /प्र.क्र . ६२७/ म- १.- महाराष्ट्र राज्यात लागू असल्याप्रमाणे भारतीय मुद्रांक अधिनियम, १८९९ ( १८ ९९ परि -२ ) 
च्या कलम ९ (१) ( ब ) अनुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे आदेश देत आहे की Lodha 
Estate Pvt. Ltd. यांनी उक्त अधिनियमातील कलम ५३ नुसार प्रत्येक पावत्यांकरिता एकत्रितरित्या भरलेली मुद्रांक शुल्क रक्कम रुपये 
१०,००० (रुपये दहा हजार फक्त ) खाली दर्शविलेल्या अटीस अधीन राहून एकत्रित मुद्रांक शुल्क म्हणून स्वीकारण्यास या आदेशान्वये मान्यता 
देण्यात येत आहे . 


१ . 


वरील पावत्यांचा वापर दिनांक १ सप्टेंबर २०१६ ते ३१ ऑगस्ट २०१ ९ या कालावधीकरिताच करता येईल . 


२ . उक्त कालावधीत दिलेल्या पावत्यांची संख्या वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा कमी असली तरी त्यासाठी भरलेले मुद्रांक शुल्क परत 
करण्यात येणार नाही. 


३ . उक्त कालावधीत वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा अधिक पावत्या द्यावयाच्या असल्यास जास्तीच्या प्रत्येक पावतीवर आवश्यक 
महसूल मुद्रांक लावण्यात यावा . 


प्रत्येक महिन्यात वापरलेल्या पावत्यांचा हिशेब दुसऱ्या महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत प्रधान मुद्रांक कार्यालय , मुंबई यांच्याकडे दिला 


४ . 
पाहिजे . 


५ . 


यामध्ये स्थावर मालमत्तेच्या हस्तांतरणाचा समावेश नाही . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


प्रितमकुमार जावळे , 
कार्यासन अधिकारी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २०-२६, २०१६ / आश्विन २८ - कार्तिक ४, शके १९ ३८ 


५ 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ९ सप्टेंबर २०१६ 


आदेश 


भारतीय मुद्रांक अधिनियम, १८ ९९ . 

क्रमांक एमुशु. २०१६/ २३८८ / प्र.क्र . ६२८ / म-१.- महाराष्ट्र राज्यात लागू असल्याप्रमाणे भारतीय मुद्रांक अधिनियम , १८ ९९ ( १८ ९९ परि -२ ) 
च्या कलम ९ ( १) ( ब ) अनुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे आदेश देत आहे की Bellissimo 
Hi- Rise Builders Pvt. Ltd. यांनी उक्त अधिनियमातील कलम ५३ नुसार प्रत्येक पावत्यांकरिता एकत्रितरित्या भरलेली मुद्रांक शुल्क 
रक्कम रुपये १०,००० (रुपये दहा हजार फक्त ) खाली दर्शविलेल्या अटीस अधीन राहून एकत्रित मुद्रांक शुल्क म्हणून स्वीकारण्यास या 
आदेशान्वये मान्यता देण्यात येत आहे . 

१ . वरील पावत्यांचा वापर दिनांक २३ ऑगस्ट २०१६ ते २२ जुलै २०१९ या कालावधी करिताच करता येईल . 

२ . उक्त कालावधीत दिलेल्या पावत्यांची संख्या वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा कमी असली तरी त्यासाठी भरलेले मुद्रांक शुल्क परत 
करण्यात येणार नाही. 

३ . उक्त कालावधीत वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा अधिक पावत्या द्यावयाच्या असल्यास जास्तीच्या प्रत्येक पावतीवर आवश्यक 
महसूल मुद्रांक लावण्यात यावा. 

प्रत्येक महिन्यात वापरलेल्या पावत्यांचा हिशेब दुसऱ्या महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत प्रधान मुद्रांक कार्यालय , मुंबई यांच्याकडे दिला 
पाहिजे . 


४ . 


५ . 


यामध्ये स्थावर मालमत्तेच्या हस्तांतरणाचा समावेश नाही . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


प्रितमकुमार जावळे , 
कार्यासन अधिकारी. 


भाग चार - अ -२ 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २०-२६ , २०१६ / आश्विन २८ - कार्तिक ४, शके १९ ३८ 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ९ सप्टेंबर २०१६ 


आदेश 


भारतीय मुद्रांक अधिनियम, १८ ९९. 

क्रमांक एमुशु. २०१६ / २३८ ९/ प्र.क्र . ६२ ९ / म - १.- महाराष्ट्र राज्यात लागू असल्याप्रमाणे भारतीय मुद्रांक अधिनियम, १८ ९९ (१८ ९९ परि -२ ) 
च्या कलम ९ (१ ) ( ब ) अनुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे आदेश देत आहे की Ishwer 
Realty and Technologies Pvt . Ltd. यांनी उक्त अधिनियमातील कलम ५३ नुसार प्रत्येक पावत्यांकरिता एकत्रितरित्या भरलेली 
मुद्रांक शुल्क रक्कम रुपये ३०,००० ( रुपये तीस हजार फक्त ) खाली दर्शविलेल्या अटीस अधीन राहून एकत्रित मुद्रांक शुल्क म्हणून स्वीकारण्यास 
या आदेशान्वये मान्यता देण्यात येत आहे . 


१ . वरील पावत्यांचा वापर दिनांक २३ ऑगस्ट २०१६ ते २२ जुलै २०१९ या कालावधीकरिताच करता येईल . 

२ . उक्त कालावधीत दिलेल्या पावत्यांची संख्या वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा कमी असली तरी त्यासाठी भरलेले मुद्रांक शुल्क परत 
करण्यात येणार नाही. 


३ . उक्त कालावधीत वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा अधिक पावत्या द्यावयाच्या असल्यास जास्तीच्या प्रत्येक पावतीवर आवश्यक 
महसूल मुद्रांक लावण्यात यावा . 


प्रत्येक महिन्यात वापरलेल्या पावत्यांचा हिशेब दुसऱ्या महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत प्रधान मुद्रांक कार्यालय , मुंबई यांच्याकडे दिला 


४ . 
पाहिजे . 


५ . 


यामध्ये स्थावर मालमत्तेच्या हस्तांतरणाचा समावेश नाही . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


प्रितमकुमार जावळे , 
कार्यासन अधिकारी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २०-२६, २०१६ / आश्विन २८ - कार्तिक ४ , शके १९ ३८ 


७ 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ९ सप्टेंबर २०१६ 


आदेश 


भारतीय मुद्रांक अधिनियम, १८ ९९. 

क्रमांक एमुशु. २०१६ /२३९० /प्र.क्र . ६३० / म-१.- महाराष्ट्र राज्यात लागू असल्याप्रमाणे भारतीय मुद्रांक अधिनियम, १८९९ ( १८ ९९ परि -२) 
च्या कलम ९ (१ ) ( ब ) अनुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे आदेश देत आहे की Jawala 
Real Estate Pvt. Ltd. यांनी उक्त अधिनियमातील कलम ५३ नुसार प्रत्येक पावत्यांकरिता एकत्रितरित्या भरलेली मुद्रांक शुल्क रक्कम 
रुपये ५,००० ( रुपये पाच हजार फक्त ) खाली दर्शविलेल्या अटीस अधीन राहून एकत्रित मुद्रांक शुल्क म्हणून स्वीकारण्यास या आदेशान्वये 
मान्यता देण्यात येत आहे . 

१ . वरील पावत्यांचा वापर दिनांक २३ ऑगस्ट २०१६ ते २२ जुलै २०१९ या कालावधी करिताच करता येईल . 

२ . उक्त कालावधीत दिलेल्या पावत्यांची संख्या वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा कमी असली तरी त्यासाठी भरलेले मुद्रांक शुल्क परत 
करण्यात येणार नाही. 

३ . उक्त कालावधीत वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा अधिक पावत्या द्यावयाच्या असल्यास जास्तीच्या प्रत्येक पावतीवर आवश्यक 
महसूल मुद्रांक लावण्यात यावा. 

प्रत्येक महिन्यात वापरलेल्या पावत्यांचा हिशेब दुसऱ्या महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत प्रधान मुद्रांक कार्यालय , मुंबई यांच्याकडे दिला 
पाहिजे . 


४ . 


५ . 


यामध्ये स्थावर मालमत्तेच्या हस्तांतरणाचा समावेश नाही . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


प्रितमकुमार जावळे , 
कार्यासन अधिकारी. 


भाग चार - अ -२ अ 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २०-२६ , २०१६ / आश्विन २८ - कार्तिक ४, शके १९ ३८ 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २६ सप्टेंबर २०१६ 


आदेश 


भारतीय मुद्रांक अधिनियम, १८ ९९. 

क्रमांक एमुशु. २०१६ /२५०३ / प्र.क्र. ६४० /म- १.- महाराष्ट्र राज्यात लागू असल्याप्रमाणे भारतीय मुद्रांक अधिनियम, १८ ९९ ( १८ ९९ परि -२) 
च्या कलम ९ ( १) ( ब) अनुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे आदेश देत आहे की INDIA 
FIRST LIFE INSURANCE COMPANY LTD. यांनी उक्त अधिनियमातील कलम ५३ नुसार प्रत्येक पावत्यांकरिता एकत्रितरित्या 
भरलेली मुद्रांक शुल्क रक्कम रुपये २,००,००० (रुपये दोन लाख फक्त) खाली दर्शविलेल्या अटीस अधीन राहून एकत्रित मुद्रांक शुल्क म्हणून 
स्वीकारण्यास या आदेशान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


१ . 


वरील पावत्यांचा वापर दिनांक १ सप्टेंबर २०१६ ते ३१ ऑगस्ट २०१९ या कालावधी करिताच करता येईल . 


२ . उक्त कालावधीत दिलेल्या पावत्यांची संख्या वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा कमी असली तरी त्यासाठी भरलेले मुद्रांक शुल्क परत 
करण्यात येणार नाही. 


३ . उक्त कालावधीत वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा अधिक पावत्या द्यावयाच्या असल्यास जास्तीच्या प्रत्येक पावतीवर आवश्यक 
महसूल मुद्रांक लावण्यात यावा . 


प्रत्येक महिन्यात वापरलेल्या पावत्यांचा हिशेब दुसऱ्या महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत प्रधान मुद्रांक कार्यालय , मुंबई यांच्याकडे दिला 


४ . 
पाहिजे . 


५ . 


यामध्ये स्थावर मालमत्तेच्या हस्तांतरणाचा समावेश नाही . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


प्रितमकुमार जावळे , 
कार्यासन अधिकारी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २०-२६, २०१६ / आश्विन २८ - कार्तिक ४, शके १९ ३८ 


९ 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १६ सप्टेंबर २०१६ 


आदेश 


भारतीय मुद्रांक अधिनियम, १८ ९९. 

क्रमांक एमुशु. २०१६ / २५०४ / प्र.क्र . ६४१ / म- १.- महाराष्ट्र राज्यात लागू असल्याप्रमाणे भारतीय मुद्रांक अधिनियम, १८ ९९ (१८ ९९ परि -२ ) 
च्या कलम ९ (१ ) ( ब ) अनुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे आदेश देत आहे की AVIVA 
LIFE INSURANCE CO . INDIA LTD. यांनी उक्त अधिनियमातील कलम ५३ नुसार प्रत्येक पावत्यांकरिता एकत्रितरित्या 
भरलेली मुद्रांक शुल्क रक्कम रुपये ३,५०,००० (रुपये तीन लाख पन्नास हजार फक्त ) खाली दर्शविलेल्या अटीस अधीन राहून एकत्रित मुद्रांक 
शुल्क म्हणून स्वीकारण्यास या आदेशान्वये मान्यता देण्यात येत आहे . 

१ . वरील पावत्यांचा वापर दिनांक २१ सप्टेंबर २०१६ ते २० सप्टेंबर २०१७ या कालावधी करिताच करता येईल . 

२ . उक्त कालावधीत दिलेल्या पावत्यांची संख्या वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा कमी असली तरी त्यासाठी भरलेले मुद्रांक शुल्क परत 
करण्यात येणार नाही. 

३ . उक्त कालावधीत वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा अधिक पावत्या द्यावयाच्या असल्यास जास्तीच्या प्रत्येक पावतीवर आवश्यक 
महसूल मुद्रांक लावण्यात यावा. 

प्रत्येक महिन्यात वापरलेल्या पावत्यांचा हिशेब दुसऱ्या महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत प्रधान मुद्रांक कार्यालय , मुंबई यांच्याकडे दिला 
पाहिजे . 


४ . 


५ . 


यामध्ये स्थावर मालमत्तेच्या हस्तांतरणाचा समावेश नाही . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


प्रितमकुमार जावळे , 
कार्यासन अधिकारी. 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २०-२६, २०१६ / आश्विन २८ - कार्तिक ४, शके १९ ३८ 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १७ सप्टेंबर २०१६ 


~ 


आदेश 


भारतीय मुद्रांक अधिनियम, १८ ९९. 

क्रमांक एमुशु . २०१६/ २५०५ / प्र.क्र . ६४२ / म- १.- महाराष्ट्र राज्यात लागू असल्याप्रमाणे भारतीय मुद्रांक अधिनियम, १८ ९९ (१८ ९९ परि -२) 
च्या कलम ९ ( १) ( ब ) अनुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे आदेश देत आहे की , LIC OF 
INDIA MUMBAI DO - III यांनी उक्त अधिनियमातील कलम ५३ नुसार प्रत्येक पावत्यांकरिता एकत्रितरित्या भरलेली मुद्रांक शुल्क 
रक्कम रुपये ७,००,००० ( रुपये सात लाख फक्त ) खाली दर्शविलेल्या अटीस अधीन राहून एकत्रित मुद्रांक शुल्क म्हणून स्वीकारण्यास या 
आदेशान्वये मान्यता देण्यात येत आहे . : 


१ . 


वरील पावत्यांचा वापर दिनांक १ सप्टेंबर २०१६ ते ३१ ऑगस्ट २०१७ या कालावधी करिताच करता येईल . 


२ . उक्त कालावधीत दिलेल्या पावत्यांची संख्या वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा कमी असली तरी त्यासाठी भरलेले मुद्रांक शुल्क परत 
करण्यात येणार नाही. 


३ . उक्त कालावधीत वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा अधिक पावत्या द्यावयाच्या असल्यास जास्तीच्या प्रत्येक पावतीवर आवश्यक 
महसूल मुद्रांक लावण्यात यावा . 


प्रत्येक महिन्यात वापरलेल्या पावत्यांचा हिशेब दुसऱ्या महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत प्रधान मुद्रांक कार्यालय , मुंबई यांच्याकडे दिला 


४ . 
पाहिजे . 


५ . 


यामध्ये स्थावर मालमत्तेच्या हस्तांतरणाचा समावेश नाही . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


प्रितमकुमार जावळे , 
कार्यासन अधिकारी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २०-२६, २०१६ / आश्विन २८ - कार्तिक ४, शके १९ ३८ 


११ 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २० सप्टेंबर २०१६ 


आदेश 


भारतीय मुद्रांक अधिनियम, १८ ९९. 

क्रमांक एमुशु. २०१६/ २५ ९० / प्र.क्र . ६५०/ म- १.- महाराष्ट्र राज्यात लागू असल्याप्रमाणे भारतीय मुद्रांक अधिनियम , १८ ९९ ( १८ ९९ परि -२) 
च्या कलम ९ (१) ( ब ) अनुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे आदेश देत आहे की , MAHANAGAR 
GAS LIMITED यांनी उक्त अधिनियमातील कलम ५३ नुसार प्रत्येक पावत्यांकरिता एकत्रितरित्या भरलेली मुद्रांक शुल्क रक्कम 
रुपये १,८३,२५२ ( रुपये एक लाख त्र्याऐंशी हजार दोनशे बावन्न फक्त ) खाली दर्शविलेल्या अटीस अधीन राहून एकत्रित मुद्रांक शुल्क म्हणून 
स्वीकारण्यास या आदेशान्वये मान्यता देण्यात येत आहे : 


१ . 


वरील पावत्यांचा वापर दिनांक २० सप्टेंबर २०१६ ते १९ सप्टेंबर २०१७ या कालावधी करिताच करता येईल . 


२ . उक्त कालावधीत दिलेल्या पावत्यांची संख्या वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा कमी असली तरी त्यासाठी भरलेले मुद्रांक शुल्क परत 
करण्यात येणार नाही. 


३ . उक्त कालावधीत वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा अधिक पावत्या द्यावयाच्या असल्यास जास्तीच्या प्रत्येक पावतीवर आवश्यक 
महसूल मुद्रांक लावण्यात यावा. 


४ . 


प्रत्येक महिन्यात वापरलेल्या पावत्यांचा हिशेब दुसऱ्या महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत प्रधान मुद्रांक कार्यालय , मुंबई यांच्याकडे दिला 


पाहिजे . 


५ . 


यामध्ये स्थावर मालमत्तेच्या हस्तांतरणाचा समावेश नाही . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


प्रितमकुमार जावळे , 
कार्यासन अधिकारी. 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २०-२६, २०१६ / आश्विन २८ - कार्तिक ४ , शके १९ ३८ 

वित्त विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १३ ऑक्टोबर २०१६ 


अधिसूचना 


क्रमांक भनिनि . २०१६ /प्र.क्र . ६५ / सेवा-६. - महाराष्ट्र सर्वसाधारण भविष्यनिर्वाह निधी व अंशदायी भविष्यनिर्वाह निधी ( महाराष्ट्र ) यामध्ये 
अंशदान करणाऱ्या व्यक्तींच्या ठेवी व त्यांच्या जमा असलेल्या शिल्लक रकमा यावर तसेच १ नोव्हेंबर १९ ५६ पूर्वी खाली नमूद केलेल्या 
भविष्यनिर्वाह निधीमध्ये अंशदान करणाऱ्या व्यक्तींच्या ठेवी व त्यांच्या जमेस असलेल्या शिल्लक रकमा यावर १ ऑक्टोबर २०१६ ते ३० डिसेंबर 
२०१६ या कालावधीकरिता व्याजाचा दर दरसाल दरशेकडा ८ % ( आठ टक्के ) असा ठरविण्यात आला आहे : 


- 


( १) सर्वसाधारण भविष्यनिर्वाह निधी ( मध्यप्रदेश ), 


( २ ) पटवाऱ्यांचा भविष्यनिर्वाह निधी ( मध्यप्रदेश) , 


( ३) अंशदायी भविष्यनिर्वाह निधी ( मध्यप्रदेश ) , 


( ४ ) सक्तीची बचत योजना ( हैद्राबाद ). 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


भा . ज . गाडेकर , 
शासनाचे उप सचिव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


क्रमांक भनिनि . २०१६ / प्र . क्र . ६५ / सेवा -६ , 

वित्त विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक १३ ऑक्टोबर २०१६. 


प्रति , 


- 


महालेखापाल ( लेखा व अनुज्ञेयता )-१, महाराष्ट्र , मुंबई. 
महालेखापाल ( लेखापरीक्षा) -१, महाराष्ट्र , मुंबई. 
महालेखापाल ( लेखा व अनुज्ञेयता) -२ , महाराष्ट्र, नागपूर . 
महालेखापाल ( लेखापरीक्षा)-२ , महाराष्ट्र, नागपूर . 
संचालक , लेखा व कोषागारे, मुंबई. 
अधिदान व लेखा अधिकारी , मुंबई. 
मुख्य लेखापरीक्षक, स्थानिक निधी लेखा , कोकण भवन , वाशी, नवी मुंबई . 
उप मुख्य लेखापरीक्षक , स्थानिक निधी लेखा, मुंबई/ पुणे/ नागपूर / औरंगाबाद / नाशिक / अमरावती. 
वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे / औरंगाबाद/ नागपूर / नाशिक . 
निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई . 
सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 


राज्यपालांचे सचिव . 


मुख्यमंत्र्यांचे सचिव . 
उप मुख्यमंत्र्यांचे सचिव . 
सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव . 


* प्रबंधक, मूळ न्याय शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई . 


* प्रबंधक , अपील शाखा , उच्च न्यायालय , मुंबई. 


* सचिव , महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई . 
* सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
* प्रबंधक , लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई. 


* 


मुख्य 

माहिती 


आयुक्त , मुंबई . 


आयुक्त, राज्य माहिती आयोग ( सर्व). 


* सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, नवीन प्रशासकीय भवन , मंत्रालयासमोर , मुंबई ४०० ०३२ . 
* ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय , विधान भवन , मुंबई. 
विशेष आयुक्त , नवीन महाराष्ट्र सदन ,कस्तुरबा गांधी मार्ग, नवी दिल्ली ११० ००१. 
मंत्रालयाच्या निरनिराळ्या विभागाच्या अधीन असलेल्या सर्व विभागांचे व कार्यालयांचे प्रमुख. 
सर्व विभागीय 

आयुक्त . 
सर्व जिल्हाधिकारी . 
सर्व जिल्हा परिषदांचे 

मुख्य 

कार्यकारी अधिकारी . 
सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी . 
सर्व जिल्ह्याचे वरिष्ठ लेखापरिक्षक (शिक्षण ). 


~ 


- 


कुलसचिव , मराठवाडा कृषि विद्यापीठ , परभणी. 
कुलसचिव, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी , जि . अहमदनगर . 
कुलसचिव, पंजाबराव कृषि विद्यापीठ , अकोला. 
कुलसचिव, कोकण कृषि विद्यापीठ , जिल्हा रत्नागिरी . 
कुलसचिव, डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रज्ञान विद्यापीठ, लोणेरे, जिल्हा रायगड . 
शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य , 

पुणे. 
तंत्रशिक्षण संचालक , महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
संचालक , महानगरपालिका प्रशासन , मुंबई. 
सर्व विभागीय शिक्षण उप संचालक . 


सर्व विभागीय तंत्रशिक्षण उप संचालक . 


. 


शिक्षण निरीक्षक, बृहन्मुंबई दक्षिण / उत्तर / पश्चिम. 
सर्व प्रशासन अधिकारी , नगरपालिका शिक्षण मंडळ . 
बृहन्मुंबई महानगरपालिका, भविष्यनिर्वाह निधी विभाग , प्रमुख लेखापाल यांचे कार्यालय, मुंबई. 
सर्व महानगरपालिका व नगरपरिषदा . 


सर्व मंत्रालयीन विभाग . 


बहुजन समाज पार्टी, डी-१, इन्सा हटमेंट , आझाद मैदान , मुंबई -१. 
भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ. बॅरेक नं .-१, योगक्षेम समोर , व. भा . चौक , नरीमन पॉईंट, मुंबई-२०. 
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, ३१४ , राज भवन, एस. व्ही . पटेल रोड , मुंबई-४ . 
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी ), महाराष्ट्र कमिटी , जनशक्ती हॉल, ग्लोबल मील पॅलेस, वरळी, मुंबई ४०० ०१३. 
इंडियन नॅशनल काँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस ( आय ) समिती, टिळक भवन , काकासाहेब गाडगीळ मार्ग, दादर , मुंबई. 
नॅशनॅलिस्ट काँग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी भवन, फ्री प्रेस जर्नल मार्ग, नरीमन पॉईंट , मुंबई. 
शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक , दादर, मुंबई-२८ . 
वित्त विभागातील सर्व कार्यासने . 


निवडनस्ती ( सेवा-६ ). 


* पत्राने . 


